केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष अभियान योजनेची 
अंमलबजावणी राज्यामध्ये सुरु करण्याबाबत व 
त्यासाठी राज्य आयुष सोसायटी गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साआवि-३००११/प्र.क्र.४८३/२०१४/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२० 


१) झासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.साआवि-३००११/प्र.क्र.४८३/२०१४/आरोग्य-७, 
दिनांक २२.०६.२०१६. 

२) संचालक आयुष, आयुष संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसंमुं/राआआअ/लेखाशिर्ष/आदि. 
उप/सुधारणा/शानि/कार्यवाही/२०२०/आयु-२, दिनांक १३.०८.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रं. १ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१२ मधील आदिवासी उपयोजना या स्तंभातील 
“राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष :- मागणी क्र. टी - ५, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, पंचवार्षिक 
योजना अंतर्गत योजना ०१, नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकीत्सा, ७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०३) राष्ट्रीय आयुष अभियान (राज्य हिस्सा) (जिल्हा स्तर 
योजना ) (२२१०एफ ४९९), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या ऐवजी (२२१०एफ ९९९)" असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३११५०२२९२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


J a aal S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826 
S ठे mM S 7 e | 781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 1 8f 
७ 6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 
Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 


Date: 2020.11.03 14:54:25 +05'30' 
(ज.स. TST ) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साआवि-३००११/प्र.क्र.४८३/२०१४/आरोग्य-७ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


